महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-ब ( शिक्षण सक्षमीकरण 
शाखा) या संवर्गातील अधिव्याख्याता या पदावरील १७ 
अधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:-पकास-२४२१/प्र.क्र.८७ (भाग-१)/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २४ जून, २०२२ 


वाचा :- १. शा.शि.व क्री.वि. शा.नि. क्र.ससेप्र-४४१७/ प्र.क्र.४४/ प्रशा-२, दिनांक ०४.०८.२०१७ 
२. शा.शि.व क्री.वि. शा.नि. क्र.ससेप्र-४४१७/ प्र.क्र.२४०/ प्रशा-२, दिनांक २३.०२.२०१८ 
३. सा.न्या. व वि.स.विभाग, शा.नि.क्र.सीबीसी१०/२००४/प्र.क्र.५७०/मावक-५, 
दिनांक १६.०५.२००७. 
४. आयुक्त शिक्षण यांचे पत्र क्र. आशिका/परि.का./२१/आस्था-अ/१०५/३१६०, 
दिनांक १२.०८.२०२१ 


प्रस्तावना:- 


उपरोक्त वाचा येथे नमूद दिनांक ०४.०८.२०१७, रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सरळसेवेने महाराष्ट्र 
शिक्षण सेवा (शिक्षण सक्षमीकरण शाखा) गट-ब संवर्गात अधिव्याख्याता या पदावर २ वर्षाच्या परिविक्षाधीन 
कालावधीसाठी नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 

आयुक्‍त (शिक्षण) यांच्या दिनांक ३०.०६.२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण 
करण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. पायाभूत प्रशिक्षण यशस्वीरित्या पूर्ण करणाऱ्या व शासनाच्या प्रचलित 
धोरणानुसार परिविक्षाधीन कालावधीच्या अटींची पूर्तता करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार शासनाने पुढील प्रमाणे निर्णय घेतला आहे :- 


शासन निर्णय: 

शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार परिविक्षाधीन कालावधीच्या अटींची पूर्तता करणाऱ्या, उपरोक्‍त वाचा 
येथे नमूद दिनांक ०४.०८.२०१७, रोजीच्या शासन निणयान्वये महाराष्ट्र शिक्षण सेवा ( शिक्षण सक्षमीकरण 
शाखा) गट-ब संवर्गात अधिव्याख्याता या पदावर कार्यरत सोबतच्या प्रपत्रामध्ये नमूद अधिकाऱ्यांचा त्यांच्या 
नावासमोर रकाना क्रमांक ७ मध्ये नमूद दिनांकास परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण करण्यात येत असून रकाना 
क्रमांक ८ मध्ये नमूद दिनांकास त्यांची सेवा पुढे चाळू ठेवण्यास शासन मंजूरी प्रदान करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पकास-२४२१/प्र.क्र.८७ (भाग-१)/प्रशा-२ 


२. श्री. धम्मरत्न गंगाधर वायवळ, अधिव्याख्याता याचा परिविक्षाधीन कालावधी सामाजिक न्याय व विशेष 
सहाय्य विभागाच्या दिनांक १६.०५.२००७ मधील तरतूदीनुसार समाप्त करण्यात आला आहे. सदर शासन 
निर्णयातील तरतूदीनुसार श्री. वायवळ यांना भविष्यात अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी असलेल्या आरक्षणाचा 
लाभ घेण्यासाठी जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्‍यक राहील. 


३. परिविक्षाधीन पूर्ण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना वार्षिक वेतनवाढी देण्यात याव्यात. तसेच संबंधितांच्या 
सेवापुस्तकात याची नोंद घेण्यात यावी. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२२०६२४१५११३८०१२१ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by DEEPAK VIJAY SHELAR 


DEEPAK VIJAY DN: CN = DEEPAK VAY SHELAR, C= IN. S 


harashtra, O = GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
S H E LA R OU = SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT 
Date: 2022.06.24 15:14:47 +05'30° 


(दीपक शोलार) 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन 


आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राद्वारे) 

सर्व शिक्षण संचालक 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर 
प्राचार्य, सर्व जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था 

संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

संबंधित अधिकारी (आयुक्‍त शिक्षण यांचे कार्यालया मार्फत) 

८) निवडनस्ती 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पकास-२४२१/प्र.क्र.८७ (भाग-१)/प्रशा-२ 


शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पकास-२४२१/प्र.क्र.८७ (भाग-१)/प्रशा-२, दिनांक २४ जून,२०२२ सोबतचे सहप्रपत्र 


अ.क्र. | अधिकाऱ्यांचे नांव शासन सेवेत नियुक्तीच्या | शासन सेवेत रकाना ४ मधील परिविक्षा रकाना ६ मधील परिविक्षाधीन कालावधी 
आदेशाचा दिनांक प्रथम रुजू दिनांकानुसार कालावधीत कारणांमुळे वाढलेला | समाधानकारक पूर्ण 
झाल्याचा परिविक्षाधीन घेतलेल्या एकूण । परिविक्षाधीन केल्यामुळे शासन सेवा 
दिनांक कालावधी पूर्ण अर्जित/परिवर्तीत । कालावधी पूर्ण ज्या दिनांकापासून पुढे 
होण्याचा दिनांक रजा इ. एकूण होण्याचा दिनांक चालु ठेवावयाची आहे तो 
कालावधी दिनांक. 
ea 2 3 [Gee] डु & Sis ८ 
१ श्री. राजेश वैजनाथ । शा.शि.व क्रो.वि. शा.नि. | 09.02.2099 । ०६.०८.२०१९ निरंक ०६.०८.२०१९ ०७.०७.२०१९ 
गोरे, क्र.ससेप्र-४४१७/ 


प्र.क्र.४४/ प्रशा-२, 
दिनांक ०४.०८.२०१७ 


२ श्री. रविद्र चंद्रभान झा.शि.व क्री.वि. शा.नि. | ०८.०८.२०१७ । 09.02.2098 निरंक ०७.०८.२०१९ ०८.०८.२०१९ 
सोनुने क्र.ससेप्र-४४१७/ 
प्र.क्र.४४/ प्रशा-२, 
दिनांक ०४.०८.२०१७ 


३ श्री. प्रदीप श्रावण शा.शि.व क्रौ.वि. शा.नि. | ०८.०८.२०१७ । ०७.०८.२०१९ निरंक ०७.०८.२०१९ ०८.०८.२०१९ 
पाटील क्र.ससेप्र-४४१७/ 
प्र.क्र.४४/ प्रशा-२, 
दिनांक ०४.०८.२०१७ 
8 श्री. अखतर अजीम aT. lf. शा.नि. | ०८.०८.२०१७ । 09.02.2098 निरंक ०७.०८.२०१९ ०८.०८.२०१९ 
सय्यद क्र.ससेप्र-४४१७/ 
प्र.क्र.४४/ प्रशा-२, 
दिनांक ०४.०८.२०१७ 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पकास-२४२१/प्र.क्र.८७ (भाग-१)/प्रशा-२ 


शिरसे 


क्र.ससेप्र-४४१७/ 
प्र.क्र.४४/ प्रशा-२, 
दिनांक ०४.०८.२०१७ 


अ.क्र. | अधिकाऱ्यांचे नांव शासन सेवेत नियुक्तीच्या | शासन सेवेत रकाना ४ मधील परिविक्षा रकाना ६ मधील परिविक्षाधीन कालावधी 
आदेशाचा दिनांक प्रथम रुजू दिनांकानुसार कालावधीत कारणांमुळे वाढलेला | समाधानकारक पूर्ण 
झाल्याचा परिविक्षाधीन घेतलेल्या एकूण । परिविक्षाधीन केल्यामुळे शासन सेवा 
दिनांक कालावधी पूर्ण अर्जित/परिवर्तीत । कालावधी पूर्ण ज्या दिनांकापासून पुढे 
होण्याचा दिनांक रजा इ. एकूण होण्याचा दिनांक चालु ठेवावयाची आहे तो 
कालावधी दिनांक. 
ea 2 3 cae Sei & ६ == ८ 
4 श्रीमती सुषमा शा.शि.व क्रो.वि. शा.नि. | ०१.०९.२०१७ | 39.02.2098 २३३ २१.०४.२०२० २२.०४.२०२० 
आनंदराव कोंडूसकर । क्र.ससेप्र-४४१७/ 
प्र.क्र.४४/ प्रशा-२, 
दिनांक ०४.०८.२०१७ 
रि श्रीमती वृषाली शा.शि.व क्रो.वि. शा.नि. | १९.०८.२०१७ | १८.०८.२०१९ १३ ०१.०९.२०१९ ०२.०९.२०१९ 
नानासाहेब गायकवाड | क्र.ससेप्र-४४१७/ 
प्र.क्र.४४/ प्रशा-२, 
दिनांक ०४.०८.२०१७ 
७ श्री. सिध्देश्वर शा.शि.व क्रौ.वि. ATLA. | ०७.०८.२०१७ | ०६.०८.२०१९ निरंक ०६.०८.२०१९ ०७.०८.२०१९ 
शिवाजीराव कांबळे क्र.ससेप्र-४४१७/ 
प्र.क्र.४४/ प्रशा-२, 
दिनांक ०४.०८.२०१७ 
८ श्री. धम्मरत्न गंगाधर । शा.शि.वक्रौ.वि. शा.नि. | ०८.०८.२०१७ | ०७.०८.२०१९ निरंक ०७.०८.२०१९ ०८.०८.२०१९ 
वायवळ क्र.ससेप्र-४४१७/ 
प्र.क्र.४४/ प्रशा-२, 
दिनांक ०४.०८.२०१७ 
९ श्री. प्रकाश धोंडिबा झा.ठि.व क्रो.वि. शा.नि. | ०९.०८.२०१७ । ०८.०८.२०१९ निरंक ०८.०८.२०१९ ०९.०८.२०१९ 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पकास-२४२१/प्र.क्र.८७ (भाग-१)/प्रशा-२ 


लवांडे 


क्र.ससेप्र-४४१७/ 
प्र.क्र.४४/ प्रशा-२, 
दिनांक ०४.०८.२०१७ 


अ.क्र. | अधिकाऱ्यांचे नांव शासन सेवेत नियुक्तीच्या | शासन सेवेत रकाना ४ मधील परिविक्षा रकाना ६ मधील परिविक्षाधीन कालावधी 
आदेशाचा दिनांक प्रथम रुजू दिनांकानुसार कालावधीत कारणांमुळे वाढलेला | समाधानकारक पूर्ण 
झाल्याचा परिविक्षाधीन घेतलेल्या एकूण । परिविक्षाधीन केल्यामुळे शासन सेवा 
दिनांक कालावधी पूर्ण अर्जित/परिवर्तीत । कालावधी पूर्ण ज्या दिनांकापासून पुढे 
होण्याचा दिनांक रजा इ. एकूण होण्याचा दिनांक चालु ठेवावयाची आहे तो 
कालावधी दिनांक. 
शि 2 3 Sz & ६ = Sa ८ 
१० श्रीमती संगिता राजधर | शा.शि.व क्रो.वि. शा.नि. | १०.०८.२०१७ | ०९.०८.२०१९ निरंक ०९.०८.२०१९ १०.०८.२०१९ 
महाजन (संगिता राजेंद्र | क्र.ससेप्र-४४१७/ 
पाटील) प्र.क्र.४४/ प्रशा-२, 
दिनांक ०४.०८.२०१७ 
११ श्रीमती प्रेरणा शा.शि.व HLL. शा.नि. | ०३.०५.२०१८ । ०२.०५.२०२० १३ १६.०५.२०२० १७.०५.२०२० 
भगवानराव मोरे क्र.ससेप्र-४४१७/ 
प्र.क्र.४४/ प्रशा-२, 
दिनांक ०४.०८.२०१७ 
१२ | श्रीमती सुजाता शा.शि.व TFA. शा.नि. | ०९.०८.२०१७ | 02.02.2098 निरंक ०८.०८.२०१९ ०९.०८.२०१९ 
गेनभाऊ भालेराव क्र.ससेप्र-४४१७/ 
प्र.क्र.४४/ प्रशा-२, 
दिनांक ०४.०८.२०१७ 
१३ श्रीमती सरिता शा.शि.व क्रौ.वि. शा.नि. | १०.०८.२०१७ । ०९.०८.२०१९ २१३ १०.०३.२०२० ११.०३.२०२० 
बाजीराव मोरे ( सरिता | क्र.ससेप्र-४४१७/ 
सचिन कुदळे) प्र.क्र.४४/ प्रश्‍ा-२, 
दिनांक ०४.०८.२०१७ 
१४ श्री. विनोद बाबासाहेब | ata क्री.वि. शा.नि. | ०८.०८.२०१७ | ०७.०८.२०१९ निरंक ०७.०८.२०१९ ०८.०८.२०१९ 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः पकास-२४२१/प्र.क्र.८७ (भाग-१)/प्रशा-२ 


अ.क्र. | अधिकाऱ्यांचे नांव शासन सेवेत नियुक्तीच्या | शासन सेवेत रकाना ४ मधील परिविक्षा रकाना ६ मधील परिविक्षाधीन कालावधी 
आदेशाचा दिनांक प्रथम रुजू दिनांकानुसार कालावधीत कारणांमुळे वाढलेला | समाधानकारक पूर्ण 
झाल्याचा परिविक्षाधीन घेतलेल्या एकूण । परिविक्षाधीन केल्यामुळे शासन सेवा 
दिनांक कालावधी पूर्ण अर्जित/परिवर्तीत । कालावधी पूर्ण ज्या दिनांकापासून पुढे 
होण्याचा दिनांक रजा इ. एकूण होण्याचा दिनांक चालु ठेवावयाची आहे तो 
कालावधी दिनांक. 
[a | २ ३ (mes जड ५ ६ =a é 
१५ श्री. राजेंद्र श्रीराम aT. क्रो.वि. शा.नि. | २७.०२.२०१८ — | २६.०२.२०२० निरंक २६.०२.२०२० २७.०२.२०२० 
अजगर क्र.ससेप्र-४४१७/ 
प्र.क्र.२४०/ प्रशा-२, 
दिनांक २३.०२.२०१८ 
१६ | श्री. गणेश साहेबराव | शा.शि.व क्रौ.वि. शा.नि. | २७.०२.२०१८ । २६.०२.२०२० निरंक २६.०२.२०२० २७.०२.२०२० 
मोरे क्र.ससेप्र-४४१७/ 
प्र.क्र.२४०/ प्रशा-२, 
दिनांक २३.०२.२०१८ 
१७ | श्रीमती ज्योती केलास | शा.शि.व pte. शा.नि. | १६.०३.२०१८ । १५.०३.२०२० निरंक १५.०३.२०२० १६.०३.२०२० 
राजपूत क्र.ससेप्र-४४१७/ 
प्र.क्र.२४०/ प्रशा-२, 
दिनांक २३.०२.२०१८ 
DEEPAIKVIUAY 01110 
SHELAR mens 
(दीपक शोलार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


